RNINo . MAHBIL06445 /13/ 1/ 2013 - TC 
Regn . No . L /RNP /PNCE /W / 150 /2013- 2015 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


MINS 


. 


4 

- 


LRAC 


MILAM 


Gi - 


FUN 


ROUP 


KRANCATPSAR 
REAST 


HEA 


JNILIC 


MHE 


HALUNot 
मा 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ- नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ३९ ] 


सोमवार , डिसेंबर १४, २०१५ / अग्रहायण २३, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : २.०० 


असाधारण क्रमांक ३९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
वाचले . - (१) मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १० (१-ई ). 

( २) राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ / नप / २००९ / प्र.क्र . १/ ३/ का -५/ का . ६, दिनांक ५ जून २०१०. 
( ३) राज्य निवडणूक निर्णय आयोग, मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ / मनपा २०१५ /प्र. क्र . ९/ का -०५, दिनांक २८ एप्रिल २०१५. 


( ४) आयुक्त, जळगाव महानगरपालिका यांचेकडील पत्र क्रमांक पो .नि . २०१४/ हि . त. क ./ २५८०/ २०१४ -१५, दिनांक १७ मार्च २०१५. 


( ५ ) आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका यांचेकडील पत्र क्रमांक पो . नि . २०१४/ हि . त . क ./३४१/ २०१५ -१६, दिनांक १२ मे २०१५. 


आदेश 


क्रमांक नपा २ (१)/ १६६५९ / २९५२० / २०१५ . - ज्याअर्थी, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम १० (१- ई) अन्वये राज्य 
निवडणूक आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे , अशा 
उमेदवारांना अनर्ह ठरविणेची तरतूद आहे. राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचेकडील दिनांक ५ जून २०१० चे आदेशान्वये महानगरपालिका 
निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानुसार निकाल जाहीर 
झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केलेले 
आहेत . 


आयुक्त , जळगाव महानगरपालिका यांचेकडील पत्र क्रमांक पो . नि . २०१४/ हि .त . क . / २५८०/ २०१४- १५, दिनांक १७ मार्च २०१५ तसेच 
पो .नि.- २०१४ /हितक/ ३४१ / २०१५ - १६ , दिनांक १२ मे २०१५ अन्वये जळगाव महानगरपालिका पोट-निवडणूक २०१४ , प्रभाग क्रमांक १९- अ मधील 
निवडणूक लढविणारे श्री . सपकाळे विशाल रमेश व श्री . मुविकोराज मुरलीधर कोल्हे ह्या उमेदवारांनी निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती 
शपथपत्रासह विहित मुदतीत सादर केलेली नाही , असा अहवाल या कार्यालयास सादर केलेला आहे. 

त्यानुसार जळगाव महानगरपालिका पोट -निवडणूक २०१४, प्रभाग क्रमांक १९ - अ मधील निवडणूक लढविलेले व विहित मुदतीत शपथपत्रासह 
खर्चाची माहिती सादर न केलेले श्री . सपकाळे विशाल रमेश व श्री. मुविकोराज मुरलीधर कोल्हे या उमेदवारांना मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका 
अधिनियम , १९४९ चे कलम १० (१- ई) मधील तरतुदीनुसार अनर्ह का ठरविण्यात येऊ नये ? याबाबत खुलासा करण्यासाठी दिनांक ६ जुलै २०१५ व 
२० जुलै २०१५ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालय, नाशिक येथे उपस्थित राहण्याबाबत नोटिसा बजविण्यात आल्या होत्या . सदर नोटिशीमध्ये ते जर 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १४, २०१५ / अग्रहायण २३ , शके १९३७ 


नेमून दिलेल्या दिवशी म्हणणे सादर केले नाही तर , त्यांचे काहीही एक म्हणणे नाही, असे समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल , असे देखील 
कळविण्यात आले होते . तथापि , सदर सुनावणीचे दोन्ही दिनांकास श्री . सपकाळे विशाल रमेश व श्री . मुविकोराज मुरलीधर कोल्हे हे दोन्ही उमेदवार 
गैरहजर राहिले व खुलासा सादर केला नाही . 

त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग , नाशिक मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून खालील नमूद परिशिष्ट यादीतील 
उमेदवारांना निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती शपथपत्रासह मुदतीत सादर न केल्यामुळे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे 
कलम १० ( १-ई) चे तरतुदी अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून परिशिष्टात नमूद केलेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास पुढील ३ वर्षांसाठी 
अनर्ह ठरवित आहे . 


परिशिष्ट 


अ 


क्र . 


प्रभाग क्रमांक 


उमेदवाराचेनाव 


उमेदवाराचा पत्ता 


१९ - अ 


सपकाळे विशाल रमेश 
मुविकोराज मुरलीधर कोल्हे 


पक्की चाळ, वाल्मीकनगर , जळगाव 
सि . स.नं . ३३६२- सी , योगेश्वरनगर , जळगाव 


१९ - अ 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , ५ डिसेंबर २०१५. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE. 


